राजकीय व सामाजिक 
आंदोलनातील खटले मागे 
घेण्याबाबत - शुध्दीपत्रक... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. पीआरओ-०९२१/प्र.क्र.२८२/विशा - 2 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा : गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीआरओ-०९२१/प्र.क्र.२८२/विजशा-२, दि.२०/०९/२०२२. 


प्रस्तावाना :- 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम ३२१ नुसार संबंधित सरकारी अभियोक्ता 


यांच्याकडूनच खटले मागे घेण्याबाबत मा. न्यायालयास विनंती करण्यात येते. त्यामुळे संदर्भाधीन 


दि.२०/०९/२०२२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.५ (उ) व (ऊ) मध्ये अंशत: सुधारणा करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय येथील दि.२०/०९/२०२२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.५ 
(उ) व (ऊ) खालीलप्रमाणे आहे. 


क्र. ५ (उ) "समितीने खटला मागे घेण्याची शिफारस केल्यानंतर संबंधित सरकारी अभियोक्त्याने 


तात्काळ सदर शिफारस विहित मार्गाने मा. न्यायालयाच्या निदर्ानास आणावी व त्याबाबत तात्काळ 


समितीस कळवावे.” 


क्र. ५ (ऊ) “ समितीच्या शिफारशींवर मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची माहिती संबंधित सरकारी 


अभियोक्त्याने तातडीने समितीस कळवावी.” 


याऐवजी सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ५ (उ) व (ऊ) एकत्रितपणे खालीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावा. 


क्र. ५ (उ). “ समितीने खटला मागे घेण्याची शिफारस केल्यानंतर संबंधित सरकारी अभियोक्त्याने, 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम ३२१ नुसार योग्य तो निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही करावी 


व केलेल्या कार्यवाहीबाबत समितीस कळवावे. ” 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०९२१/प्र.क्र.२८२/विशा - 2 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१२२७१६२७०५८१२९ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DEVENDRA ONKAR CHAVAN : 


(देवेंद्र चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१) 
) 
) 
) 
) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


Cc AN 


o~ 
ae 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
प्रधान सचिव, (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती). 


-८४) 


CN &. 


2) 


१०) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (५ प्रती). 
११) सचिव,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (५ प्रती). 
१२) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१३) सर्व जिल्हादंडाधिकारी. 

१४) सर्व पोलीस आयुक्‍त (लोहमार्गासह). 

१५) सर्व पोलीस अधीक्षक. 

१६) सर्व अतिरिक्‍त जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 


१८) सर्व उपविभागीय अधिकारी. 

१९) सर्व विभागीय सहायक पोलीस आयुक्त. 

२०) सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी. 

२१) संचालक,सरकारी अभियोक्ता संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२२) सर्व सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता. 

२३) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
१७) सर्व पोलीस उप आयुक्‍त (गुन्हे). 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2%) अध्यक्ष,इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र West काँग्रेस (आय)समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई. 
२५) अध्यक्ष,नॅशानलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०९२१/प्र.क्र.२८२/विशा - 2 


२६) अध्यक्ष,भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१,योगक्षेमसमोर,वसंतराव भगवान 
चौक,नरिमन पॉईंट, मुंबई. 
२७ अध्यक्ष,भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही. पटेल रोड, मुंबई. 
२८) अध्यक्ष,भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई. 
अध्यक्ष,राष्ट्रीय जनता दल (से.), एल. आय. सी. इमारतीसमोर, मुंबई. 
अध्यक्ष,बहुजन समाज पार्टी, डी -१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई. 
अध्यक्ष,शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई. 
अध्यक्ष,महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, 202, मातोश्री टॉवर, दुसरा मजला, पद्माबाई ठक्कर मार्ग, 
माटुंगा (प.), मुंबई. 
33) निवडनस्ती (का. विजा-२). 


३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


